यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
सातारा जिल्हयातील ३१ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मान्यता व 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 
मोती महल, २ रा ABST, IVY, जे. टाटा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ - 9 शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक २४.०१.२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०१.२०१९. 

3) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०३.२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ११.०९.२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, Bade चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, सातारा यांचे क्र.१९९-अ, दि.०१.०२.२०२४ रोजीचे प्रशासकीय 
मान्यता आदेशा. 

६) सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सातारा यांचे क्रमांक २४८, दि. 
१४.०२.२०२४ व क्रमांक ८६७, दि.२१.०६.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यडठावंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भक्र. २ ते ४ 
मधील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, सातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०१.०२.२०२४ रोजी बैठक पार पडली. सदर 
बैठकीत जिल्हास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून दि.०१.०२.२०२४ रोजीच्या 
आदेशान्वये सातारा जिल्ह्यातील वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली असून सदर प्रस्ताव संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात 
आला आहे. 
2. यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन 2028-24 करीता सातारा जिल्ह्यातील 
३१ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) PPA मान्यता आणि सदरहू 
लाभार्थ्यांकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.३७,२०,००० /- (अक्षरी रुपये सदतीस लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 


वीस हजार फक्त) व ४ टक्के प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) रु.१,४८,८००/- 
(अक्षरी रुपये एक लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार आठशे फक्त) अशा एकूण रु.३८,६८,८०० /- (अक्षरी रुपये 
अडतीस लक्ष अडुसष्ठ हजार आठशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


i 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत “परिशिष्ट-अ” मधीळ 39 वैयक्तिक घरकुल 


लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


भः 


सातारा जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम करुन दि.०१.०२.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा 
लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 


ST व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्‍तीस लाभ अनुज्ञेय राहील. दुसऱया व्यक्तीस लाभ 


अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. या लाभार्थ्यांनी योजनेंतर्गत तरतुदीनुसार उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवऱ्यक राहील. 


षु i 


8. 


सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवर्यक राहील. 


. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 


तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या 
नावाचा व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आव्यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर 
न झाल्यास अशा व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 


करावी. 


. वरीलप्रमाणे मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देताना संदर्भाधीन शासन 


निर्णय/शुद्धीपत्रकांतील अटी व शातींचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता संबंधीत सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी घ्यावी. 


सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा 


करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, सातारा व 
सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सातारा यांची राहील. 


षु , 


सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सातारा यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 


आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सातारा यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस वितरीत 
करावी. तसेच, कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, सातारा व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सातारा यांनी सर्व अटी व शर्तीच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु 
नये. तसेच, याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


छ. याबाबतचा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) 
(०३) विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरीता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई 
८२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करीता प्राप्त आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारे सहायक अनुदान 
(वेतनेत्तर) हे सशर्त सहायक अनुदान आहे. 


८. वित्तीय नियमावली व महाराष्ट्र अर्थ नियमावली पुस्तिकानुसार वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करताना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्याची, तसेच सदर निधी खर्च केल्यानंतर उपयोगिता WAT (Utilisation Certificate) 
वेळोवेळी महालेखापाल, शासन व संबंधितांना सादर करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांची राहील. 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२४१५०३०७९६३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR 


(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, सातारा. 
१४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१५.प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक),पुणे. 
१६.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सातारा. 

१७.सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सातारा. 

१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-५). 


one SG -& 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४ 
परिशिष्ट-अ 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता कार्योत्तर मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील ३१ लाभार्थ्यांची यादी. 


अ.क्र तालुका ग्रामपंचायतचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
| a | कोरेगाव मोहितेवाडी नवनाथ GATT पोकळे 
२ कोरेगाव मोहितेवाडी जगु धुळा शिंदे 
३ कोरेगाव रेवडी शहाजी साधु लांडगे 
8 कोरेगाव भोसे सारिका महादेव भंडलकर 
५ कोरेगाव साप सुरज मच्छिंद्र पवार 
६ कोरेगाव तांदूळवाडी विकास साहेबराव जाधव 
9 कोरेगाव तांदूळवाडी रामचंद्र किसन जाधव 
८ कोरेगाव तांदूळवाडी निलेह साहेबराव जाधव 
8 कोरेगाव मंगळापूर खंडू पांडुरंग मदने 
eal ० कोरेगाव वाठार स्टेशन किशोर हणमंत देशमुख 
| 99 | १ कोरेगाव चंचळी रत्ना शिवाजी मदने 
१२ कोरेगाव चंचळी ज्ञानेश्वर रामदास शिंदे 
१३ कोरेगाव शिरढोण विजय महादेव जाधव 
१४ कोरेगाव पिंपरी लिलाबाई मुकुंद लहीगुडे 
१५ कोरेगाव अपशिंगे किसाबाई महादेव चव्हाण 
१६ कोरेगाव किन्हई जयकर शिवाजी तिवले 
१७ माण दिवड बाळु विश्वनाथ चव्हाण 
9¢ माण बोथे संपत शांकर चव्हाण 
98 माण पानवण नानासो उत्तम चव्हाण 
२० माण गोंदवले बु मंगल दत्तात्रय माने 
२१ माण दिवड चंद्रकांत हरी माने 
२२ माण पळशी भिमराव नामदेव साबळे 
२३ माण पळशी तानाजी विठ्ठल साबळे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१०१/योजना-५ 


अ.क्र तालुका ग्रामपंचायतचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 

२४ माण पळशी प्रताप राजाराम खाडे 

२५ माण पळशी मंगल प्रमोद खाडे 

२६ खटाव खटाव आण्णा शांकर माने 

२७ खटाव पुसेगाव सुवर्णा विकी पवार 

२८ खटाव रणसिंगवाडी नूतन गणेश पाटोळे 

२९ खटाव विखळे विद्या अशोक जाधव 

३० खटाव पुसेसावळी लक्ष्मी बबन पवार 

३१ खटाव औंध सुनिता बाबुराव शिंदे 
RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR ८ 

(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


